RNI No. MAHBIL/ 2012/ 47985 
Regn. No . L / RNPIPNCE/ W / 132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov. in . 


FREta 
ANS 


Home 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २१ - २७, २०१५ / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पसन/ कावि - १२४१/ २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ५१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . रामास्वामी एन ., जिल्हाधिकारी, पुणे , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर 
नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक १६ मे २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले 
आहेत . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

अध्यक्षांचे नाव 


राजगुरूनगर 


थिगळे बापू किसन 


डॉ . रामास्वामी एन ., 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे, १९ मे २०१५. 


Order 
No. PSN /WS- 1241 /2015 . — In exercise of the powers vested in me under Section 51 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 , 
I, Dr. Ramaswami N ., Collector, Pune, hereby publish the name of person who has been declared 
elected as President of Municipal Council, Rajgurunagar in special meeting conveyed on dated 
16th May 2015 . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the Municipal Council 


Name of the President 


Rajgurunagar 


Thigale Bapu Kisan 


Dr. RAMASWAMI N ., 

Collector, Pune. 


Pune, 19th May 2015 . 


एच - १०२, भाग एक - अ ( पु. वि . पु.) - १२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, भाग एक-अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २१ - २७, २०१५ / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९३७ 


आदेश 
क्रमांक पसन/ कावि - १२४१/ २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ५१- अ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . रामास्वामी एन., जिल्हाधिकारी, पुणे , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर 
नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक १६ मे २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

उपाध्यक्षाचे नाव 


राजगुरूनगर 


घुमटकर सारिका गणेश 

डॉ. रामास्वामी एन ., 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , १९ मे २०१५. 


Order 
No . PSN/ WS - 1241/ 2015 . - In exercise of the powers vested in me under Section 51- A ( 4 ) of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
I , Dr. Ramaswami N., Collector, Pune, hereby publish the name of person who has been declared 
elected as Vice- President of Municipal Council, Rajgurunagar in special meeting conveyed on dated 
16th May 2015. 


Schedule 
Name of the Municipal Council 


Sr. No. 


Name of the President 


Rajgurunagar 


Ghumatkar Sarika Ganesh 


Dr. RAMASWAMI N ., 

Collector, Pune . 


Pune, 19th May 2015. 


आदेश 
क्रमांक नवि / आरआर- ७८३/ २०१५ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम, २००९ मधील नियम 
७- क तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सांगली 
जिल्ह्यातील विटा नगरपरिषदेच्या दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजीच्या घेतलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष म्हणून श्री. वैभव सदाशिवराव पाटील हे निवडून 
आलेले आहेत . 

शेखर गायकवाड, 

जिल्हाधिकारी, सांगली. 
सांगली, ११ मे २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


